पांढरकवडा वनविभागातील राळेगाव भागातील 
टी-१ वाघिण ठार केल्याप्रकरणी विशोष चौकशी 
समिती स्थापन करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०८१८/प्र.क्र.२९०/फ-१ 

मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

दिनांक:- ११ जून, २०२१ 
प्रस्तावना :- 

यवतमाळ जिल्हयातील पांढरकवडा वनविभागातील राळेगाव भागातीळ टी-१ वाघिण ठार 

केल्याप्रकरणी विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिलेल्या अभिमतानुसार तसेच मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल ft जनहित याचिका क्र. १/२०१९ मध्ये दिनांक 
०९.०२.२०२१ रोजी मा. न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशानुसार प्रकरणी दोषींविरुध्द जबाबदारी निश्चित 
करण्यासाठी विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

यवतमाळ जिल्हयातील पांढरकवडा वनविभागातील राळेगाव भागातीळ टी-१ वाघिण ठार 
केल्याप्रकरणी दोषींविरुध्द जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग, पशुसंवर्धन, 
दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग अशा विविध विभागातील तज्ज्ञ व्यक्‍तींना समाविष्ट करून 
खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | नांव पद विभाग 

ia श्री. विकास गुप्ता, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन | अध्यक्ष वन विभाग 
दुय्यम संवर्ग, नागपूर 

२ पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), यवतमाळ सदस्य गृह विभाग 

३ संचालक, न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नागपूर | सदस्य गृह विभाग 
यांनी नामनिर्देशित HIS उप संचालक दर्जाचे अधिकारी 

४ डॉ. तुषार बावणे, सहाय्यक आयुक्‍त (पशु संवर्धन), अकोला । सदस्य पदुम विभाग 

4 श्री. ज.प्रपाटील, सहाय्यक विधी सल्लागार तथा अवर | सदस्य विधी व न्याय 
सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय विभाग 

न श्री. शातानीक भागवत, विभागीय वन अधिकारी, ताडोबा- | सदस्य सचिव | वन विभाग 
अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 


विशेष चौकशी समितीमधील सदस्यांना राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांनी स्थापित केलेल्या 
समितीचा चौकशी अहवाल व शासन गठीत समितीचा अहवाल प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांचे मार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


वरीलप्रमाणे गठित समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील -: 


१. मा. उच्च न्यायालय, नागपूर यांनी क्रिमीनल जनहित याचिका क्र. 9/2098 मध्ये दिनांक 
०९.०२.२०२१ रोजी पारीत केलेल्या आदेझ्ातील मुद्यांना अनुसरून समितीने चौकशी करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०८१८/प्र.क्र.२९०/फ-१ 


२. सदर प्रकरणी सबंधित कायदा, नियम व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन झाले आहे किंवा कसे 
याबाबत चौकशी करणे. 

३. सदर प्रकरणी कायदा, नियम व मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन झाले असल्यास सबंधितांवर 
जबाबदारी निश्चित करणे. 


सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्याचे कालावधीत शासनास 
अहवाल सादर करणे आवश्यक राहील. 


न www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
३ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या | htra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६१११७४२४१९७१९ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 


SIDDESH TUKARAM sane 


5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63f1f3ab62587e3 


18f8c37f3ae7¢36F2, 
SAWA R D E KA R INumber=57 12ce2d7a095c22e97ebb8f03c668b12eba1db0dd 


8e284883b7bd7fa74da65d, cn=SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
Date: 2021.06.11 17:48:38 +05'30' 


(सिध्देशा सावर्डकर) 
विशेष कार्य अधिकारी, 
महसूल व वन विभाग. 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पुर्व,नागपूर 

६. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), यवतमाळ 

७. सर्व समिती सदस्य 

८. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई /निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


